प्रधान लेखाशीर्ष २०५९ - हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा या योजने अंतर्गत सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षात अनुदान 
वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-८ मार्च, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय साप्रवि क्र. बीयुडी१३१५/प्र.क्र.२९४/स्वासैक-१ दि.५/०१/२०१७ व 
दि.१४/०३/२०१७. 
२) शासन निर्णय साप्रवि क्र. बीयुडी१४१७/प्र.क्र. १७२/स्वासैक-१, दि. १४/०२/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

भारतीय स्वातंत्र्य लढा, हैद्राबाद मुक्‍ती संग्राम तसेच गोवा मुक्‍ती आंदोलन यामध्ये भाग 
घेऊन ज्यांनी देशासाठी प्राणार्पण केले, अशा व्यक्तींच्या स्मरणार्थ शासनाने राज्यात २०६ हुतात्मा 
स्मारके उभारलेली आहेत. सदर स्मारके बांधून आता ३४-३५ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला 
असल्याने त्यांची दुरूस्ती/नृतनीकरण करणे आवश्‍यक असल्याने मा.मंत्री, वित्त,नियोजन व वने 
यांनी सन २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात हुतात्मा स्मारकांची दुरूस्ती व नूतनीकरण 
करण्याकरिता रू. २५ कोटी नियतव्यय उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार 
हुतात्मा स्मारकाच्या दुरूस्ती/ नुतनीकरणासाठी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये निधी 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आला. अद्यापही काही हुतात्मा स्मारकांची कामे 
शिल्लक असल्याने संबंधित जिल्हाधिका-यांनी मागणी केलेली आहे. सन २०१८-१९ च्या हिवाळी 
अधिवेशनामध्ये रु. १२,००,००,०००/-(रु. बारा कोटी) इतका निधी मंजूर झाला असून त्यानुसार 
हुतात्मा स्मारकाच्या शिल्लक राहिलेल्या दुरुस्ती व नुतनीकरणासाठीचे अनुदान संबंधित 
जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमुद बाब विचारात घेवून राज्यातील हुतात्मा स्मारकाच्या दुरूस्ती/ 
नुतनीकरणासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध रू.१२,००,००,०००/-(रु. बारा कोटी) 
निधी राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांपैकी अपूर्ण हुतात्मा स्मारकांसाठी सन २०१८-१९ च्या 
हिवाळी अधिवेडानामध्ये मंजुर करण्यात आला आहे. 


२. आता सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी उमरी ता. 
बाभूळगाव येथील हुतात्मा स्मारकांसाठीच आणि विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या १० कामांसाठीच 
निधीचा वापर करावा. जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी, तसेच वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम ही शासन मान्यता प्राप्त १० 
बाबींसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


३. सद्यस्थितीत रु. २७,९२,२००/-(रु. सत्तावीस लाख ब्याण्णव हजार दोनशे फक्त) इतका 
निधी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार वितरित करण्यात येत 
आहे. 

४. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागणी केलेल्या व सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा प्रक्रीया पार पाडणे व अन्य आवश्यक प्रशासकीय 
बाबी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी त्यांचे स्तरावर तात्काळ पुर्ण कराव्यात. तसेच, दुरूस्तीची कामे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रचलीत मानके व दरपत्रके यानुसार होत असल्याची खात्रीसुध्दा 
जिल्हाधिकारी यांचेद्वारे करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी स्मारकांसाठी निधी मुक्‍त 
करण्यापूर्वी स्मारकाच्या सद्यःस्थितीची पाहणी करावी. सदर स्मारक सुस्थितीत असल्यास त्यासाठी 
निधी मुक्‍त करू नये. असा निधी जिल्हाधिकारी यांनी आवश्‍यकता असल्यास जिल्ह्यातीलच इतर 
स्मारकांसाठी वळवावा किंवा शासनास चाळू आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यापूर्वी समर्पित करावा. 

५. जिल्हाधिकार्‍यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळेखापाल-१, मुंबई/महाळेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल झासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ 
२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 

६. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च (अ) क्रमांक ए-४ २०५९- सार्वजनिक बांधकामे, 
(८०) सर्वसाधारण,०५३- परिरक्षण व दुरुस्ती (००) (०१) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा यासाठी 
सहायक अनुदान (२०५९ ००१५) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तिय वर्षाच्या मंजूर 
अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा. 
७. जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तीन 
महिन्यात सादर करावे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०८१६०८१६९९०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh Mahadeo ज्य ret Oper ae 


5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a81d1cf97468 
148522, 


Khade ० का 
(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई, 
३) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 
४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
५) प्रधान सचिव व वि. चौ. अ. -१ यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
९) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 

१०) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
११) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती. 

१२) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
) 
) 


१३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 

१४) उ.स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२, 

१५) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 

१६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 

१७ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 

१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 


20) सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई, 
२१) क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई, 
२२) निवड नस्ती (स्वासैक १). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, 
साप्रवि शासन निर्णय क्र बियुडी १४१९/प्र.क्र. ४४/स्वासैक-१, दि. ८ मार्च, २०१९ चे सोबतचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | स्मारकांची नावे/ संख्या । करावयाची कामे रक्‍कम (रु) 
| यवतमाळ १.उमरी ता. बाभूळगांव ।१.पेव्हर ब्लॉक रस्ता, २७,९२,२०० 


२. स्लायडिंग विंडोज, 
३.शौचालय , 

४. पाण्याची टाकी, 
५.रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 
६. वृक्षारोपण व बगीचा, 
७. पाणीपुरवठा व 
विद्युतीकरण 
८.वातानुकूलन 

९. अग्निशमन यंत्रणा 
१०. आर. सी.सी. बेंचेस 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


